आर्थिक गुन्हे शाखा गु.नो.क्र.9८/२०१२ मधून 


उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणी विठोष 


सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात 
आलेले वरीष्ठ वकील श्री. अमित देसाई यांना 


व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी २०१२/प्र.क्र. १५५/पोल-१० 


जागतिक व्यापार केंद्र र सेंटर-१ » 20 वा मजला 


कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 
तारीख: दि.२६ फेब्रुवारी, २०१३ 


संदर्भ - 


१) विधी व न्याय विभागाचे क्र.२९०६/१२४/क्रिम.जन/१२/अ शाखा, दि.८.१०.२०१२ चे पत्र. 


२) विधी व न्याय विभागाचे क्र.एसपीपी-२०१२/ए.एस.१०३/डी.-चौदा, दि.८.१०.२०१२ चे पत्र. 


३) शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी-२०१२/ए.एस.१०३/डी-चौदा, 
दिनांक २२.११.२०१२. 

शासन निर्णय-- 

आर्थिक गुन्हे शाखा गु.नो.क्र.9८/२०१२ (जुहू पोलीस ठाणे, गुन्हा नोंद क्र.२४२/२०१२) 
मधून उद्भवणा-या सर्व याचिका, अटकपूर्व जामिन अर्ज व जामिन अर्जामध्ये महाराष्ट्र 
शासनाच्या वतीने काम पहाण्यासाठी वरीष्ठ वकील श्री. अमित देसाई यांची विधी व न्याय 
विभागाच्या वरील संदर्भ क्र. १ व २ येथील दिनांक ८.१०.२०१२ च्या पत्रांन्वये व दिनांक 
२२.११.२०१२ च्या अधिसूचनेन्वये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.१५५/पोल-१० 


२. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी वरीष्ठ वकील श्री. अमित देसाई यांना उच्च न्यायालयातील ‘er 


पॅनळवरील समुपदेशींना देय असलेल्या दराने फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


३. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून 


कमी नाही अज्ञा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त 


प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोळीस - (००) १०८, राज्य मुख्यालय 


पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक सेवा या 


लेखाशिर्षाखाळील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 


भागविण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर- ६/१३/व्यय-७, दिनांक 


८.१.२०१३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१ ३०२२६१०५७३७८८२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vijaykumar 


Vijaykumar Vishnu Dapake 


व DN: CN = Vijaykumar Vishnu 
Dapake, C = IN, S = Maharashtra, 
Vishnu Dapake १०३७ o2 
MAHARASHTRA, OU = Home 
Date: 2013.03.13 16:47:28 +05'30' 


(वि.वि.दपके) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.१५५/पोल-१० 


प्रत, 


१. पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / SET परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई. 


३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


५. विधी व न्याय विभाग(अ शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 


६. विधी व न्याय विभाग(कार्यासन-१४), मंत्रालय, मुंबई 


७. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 


८. अँड.श्री.अमित देसाई, जहांगीर इमारत, 933, एम.जी.रोड, मुंबई -४०० ००१. 


९. निवड नस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


